शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या 
शैक्षणिक सवलती/शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर 
तरतूदीचा उर्वरित निधी खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- १९ मार्च, २०१९. 


संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय क्र. निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/एसडी.५, दि.१३ डिसेंबर, २०१८. 
२. शासन निर्णय शाळेय शिक्षण विभाग क्र.अनुवि-४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दि.१८ डिसेंबर, २०१८. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९. 
४. शिक्षण संचालक यांचे पत्र क्र. शिष्य/१८-१९/उर्वरित.त.मागणी/२२१/२५५, 
दि. ९ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक सवलती/ शिष्यवृत्ती 

योजनांकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या Wo टक्के रक्‍कम 
संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दि. २५ 
जानेवारी, २०१९ च्या परिपत्रकान्वये या चालू वित्तीय वर्षाच्या कालावधीसाठी ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने 
या लेखाशिर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीच्या १०० टक्के निधी व ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाकरिता ८० टक्के निधी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे अर्थसंकल्पिय मंजूर 
तरतूदीचा उर्वरित निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 
सदर योजनेकरीता मंजूर तरतूदीचा उर्वरित निधी खर्च करण्यास शासन प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. 


२. ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने योजनेची लेखाशिर्ष, अर्थसंकल्पित निधी व त्याची ३० टक्के रक्‍कम 
याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहेः- 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


(वित्तीय वर्ष २०१८-१९) (रुपये हजारात) 


लेखाशिषे 


अर्थसंकल्पिय 
तरतूद (रु.) 


अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीच्या ३० टक्के 


रक्‍कम (रु.) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च 
(०२) संकीर्ण (०२) (१७) बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण 
(२२०२ २५२३) 


२५१०७ 


9432.9 


2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, 
शिष्यवृत्त्या (००) (००) (०७ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२०२ १२५१) 


२५२२ 


७५६.६ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर 
खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलत अर्थोपाय अग्निमांशी समायोजन) (२२०२ १५०९) 


४८७ 


१४६.१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, इतर 
खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०६) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण (अर्थोपाय अग्निमांशी समायोजन) (२२०२ १४२९) 


१०६४० 


३१९२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर 
खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (११) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे 
वार्षिक उत्पन्न १५,००० पेक्षा अधिक नाही अशा इयत्ता 
दहावीपर्यंत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी माफी 
(अर्थोपाय अग्निमांशी समायोजन) (२२०२ १४७४) 


१७०२४ 


५१०७.२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या (०३) (०१ कनिष्ठ 
महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या (२२०२ ०३७१) 


४७४२ 


१४२२.९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५ भाषा विकास- १०३ संस्कृत 
शिक्षण (००) (00) (०१ माध्यमिक शाळामध्ये भारत 
सरकारची शिष्यवृत्ती (२२०२ १०६२) 


९४०० 


१२० 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या (०३) (०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना 
सहाय्य (२२०२ ०३८९) 


८५० 


२५५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (०२) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 
(२२०२ २३१८) 


७००८३ 


२१०२४.९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


हि २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- १०७, ८८०५ २६४१.५ 
शिष्यवृत्त्या (09) माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) (०२) 
खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व माध्यमिक शाळा) (२२०२ ०३५१) 

7 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण- १०७, ११९६ ३५८.८ 
शिष्यवृत्त्या (0१) माध्यमिक शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) (०१) 
ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 

(२२०२ ०३४२) 
एकूण १४१८५७ ४२५५७.१ 
३. ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष, अर्थसंकल्पित निधी व त्याची १० टक्के रक्‍कम 


याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहेः- 


(वित्तीय वर्ष २०१८-१९) (रुपये हजारात) 


अ.क्र | लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय अर्थसंकल्पिय 
तरतूद (रु. तरतूदीच्या १० टक्‍के 
रक्‍कम (रु.) 
| २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, ५०००० ५००० 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (४४) विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत 
मोफत शिक्षण (२२०२ ३०५६) 
२. । २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, Co, सर्वसाधारण, Loo, इतर १२१४८ १२१४.८ 
खर्च (02) संकीर्ण (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळा, तसेच शिक्षणशास्त्र पदविका विद्यालयातील 
अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण (२२०२ २९२६) 
३. | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, Co, सर्वसाधारण, Loo, इतर ३७१२६ ३७१२.६ 
खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) संकीर्ण (०२) 
(५०) विदर्भातील शोतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 
त्यांच्या मुलांना शौक्षणिक सवळत (२२०२।- १५१) 
एकूण ९९२७४ ९९२७.४ 
४. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेवर होणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


घ्‌. 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता 
शाळेय शिक्षण विभागाच्या क्र. संकीर्ण २४१८/(६९/१८)/ अर्थसंकल्प, दि.१६ नोव्हेंबर २०१८ च्या 


शासन निर्णयानुसार आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


६. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. २५ जानेवारी, २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१९१४४५२८९२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Neha Nandkumar Humraskar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


N e h a N a n d ku mM a [ 2 Education And Sports Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fad9131f2c2ae9d6d9bb0537 15c4b9e08b1 


H 1 mM fa S ka [| 5382beb01922a7bf2c233de3f7a45, cn=Neha 


Nandkumar Humraskar 
Date: 2019.03.19 14:47:28 +05'30' 


(नेहा नं. हुमरसकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), महाराष्ट्र राज्य 

३. मा.प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

४. मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर व अमरावती. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१४. निवड धारिका एसडी.-५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


